महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा (गट-अ)मधील पशुधन 
विकास अधिकारी या पदावर सरळ सेवा भरती. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२५०/भाग-३/पदुम-१, 
मादास कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ मे, २०१८. 


वाचा :- शासन निर्णय समक्रमांक, दिनांक १८, एप्रिल, २०१८. 
शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत सरळ सेवेने नियुक्‍्तीकरिता शिफारस केलेल्या ६७ WA विकास 
अधिकारी यांच्या पदस्थापनेचे आदेडा शासन निर्णय दिनांक १८ एप्रिल,२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात आले 
आहेत. सदर झासन निर्णयान्वये पदस्थापना दिलेल्या खालील विवरणपत्रात नमूद अधिका-यांच्या पदस्थापनेमध्ये 


सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने सुधारणा करुन त्यांना स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये दर्शाविल्यानुसार पदस्थापना देण्यात 
येत आहे. 


अ.क्र उमेदवाराचे नांव शासन निर्णय दि.१८ एप्रिल-२०१८ अन्वये सुधारीत पदस्थापनेचे पद. 
दिलेली पदस्थापना 
a 2. 3. श्‌. 

शं डॉ. मस्के वृषाली  । पविअ, पवैद, श्रेणी-१,कडेगांव, पविअ, पवैद, श्रेणी-१, तळेघर, 
सर्जेराव जि.सांगली. ता. आंबेगांव, जि. पुणे. 

2.| डॉ. लांडे ताराबाई । पविअ, Uda, श्रेणी-१, कुंभार पविअ, पवैद, श्रेणी-१, माजलगांव, 
भास्कर पिंपळगांव, ता. घनसावंगी,जि.जालना. | ता.माजलगांव, जि.बीड . 

3.| डॉ. भोसले पुनम पविअ, पवेद, श्रेणी-१, म्हसवड, पविअ, पवैद, श्रेणी-१, 
भगवान ता.माण, जि.सातारा. महाबळेश्वर, जि.सातारा. 


२. उपरोक्त नमूद पशुधन विकास अधिका-यांच्या पदस्थापनेच्या आदेशामध्ये सुधारणा करण्यात आली 
असली तरी, त्यांच्या नियुक्तीबाबत दि. १८/४/२०१८ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती कायम 
राहतील.त्यानुसार संबंधित अधिका-यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०५१५१५४३२०१७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७ Digitally signed by Kiran V Kurundkar 
K | fa Nn V DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Agriculture and ADF, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6f89b7a82db2238fb7337a9a9b8e00b9c1a35b5 
K U [| U Nn d ka [| 09d1f6850ddcc783bdb12090f, cn=Kiran V Kurundkar 
Date: 2018.05.15 16:22:45 +05'30' 
(किरण कुरुंदकर) 
शासनाचे सचिव. 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, 
२. मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः पसंप्र-२०१६/प्र.क्र.२५०/भाग-३/पदुम-१, 


३. मा.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

४. आयुक्त पश्युसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. सहआयुक्त RMA (मुख्यालय), पुणे, 

६. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, पुणे, औरंगाबाद. 

७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगली, जालना, सातारा, पुणे, बीड . 
८. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद, सांगळी, जालना, सातारा, पुणे, बीड . 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली, जालना, सातारा, पुणे, बीड . 

१०.सबंधित अधिकारी मार्फत आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-६७. 

११.निवड नस्ती (पदुम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


